क जदले 


महाराष्ट्र शासन 


कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 


मंत्रालय विस्तार,मादाम कामा मार्ग, दालन क्र. ५१८, 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्र ०२२-२२८४५१३२ 
Email ID - d.shedmekhe@nic.in 


क्रमांक : क्र. पसंप्र -२०२१/प्र.क्र. १४४/पदुम-१ 


शासन आदेशा :- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनिमयन आणि शासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील ४(१) ४(२) व ४(३) तसेच सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.२९.०७.२०२१ मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिका-याच्या 


दिनांक : ०९.०८.२०२१ 


मान्यतेने पशुसंवर्धन विभागातील सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, गट-अ या संवर्गातील खालील 


कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या-२०२१ करण्यात येत असून, विवरणपत्रातील त्यांच्या 
नावांसमोर स्तंभ क्र.३ मध्ये दर्शविलेल्या नमूद ठिकाणी त्यांची प्रशासकीय कारणास्तव बदलीने 


पदस्थापना करण्यात येत आहे. 
अ. | अधिका-यांचे नांव व सध्या कार्यरत पदस्थापनेचे । बदलीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्र | ठिकाण 
el 2 3 

१. | डा.रविद्र बाबुराव जंगम सहायक आयुक्त | सहाय्यक आयुक्‍त wads, तालपसचि, 
पशुसंवर्धन, जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन, | इचलकरंजी ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर या 
रत्नागिरी, मुख्यालय चिपळुण रिक्‍त पदावर 

2. | डॉ.नरेंद्र देविदास खाजोने, सहायक आयुक्‍त | सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, वळूमाता संगोपन केंद्र, 
पशुसंवर्धन, जिल्हा पद्युवैद्यकीय सर्व चिकीत्सालय, | पोहरा, जि. अमरावती (डॉ. एस.बी. अंदुरकर यांच्या 
वाशिम सेवानिवृत्तीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 

३. | डॉ. चंद्रशेखर गोविदगिर गिरी, सहायक आयुक्‍त । सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, तालपसचि, चिखली, 
पशुसंवर्धन, तालपसचि, वरुड जि. अमरावती बुलढाणा या रिक्‍त पदावर 

४. | डॉ. पुंडलीक धर्मा बागुल, सहाय्यक आयुक्‍त सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन ताळपसवि, पेण जि. 
पशुसंवर्धन, तालपसचि खेड, जि. रत्नागिरी रायगड या रिक्‍त पदावर 

५. | ST. प्रज्ञा भाऊराव डायगव्हाने -गुल्हाने , सहाय्यक आयुक्‍त Waa, प्रादेशिक सह आयुक्‍त 
जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद वर्धा | पशुसंवर्धन, नागपूर यांचे कार्यालय (डॉ. नितीन 

ठाकरे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 

६. | डॉ. विजय शामराव रहाटे ,जिल्हा पक्नुसंवर्धन सहाय्यक आयुक्त was, ताळलपसचि, दिग्रस, 
अधिकारी जिल्हा परिषद, अमरावती जि. यवतमाळ या रिक्‍त पदावर 

७. | Saar देविदास पाटील, जिल्हा पक्षुसंवर्धन । सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, जिपसचि, नंदुरबार या 
अधिकारी जिल्हा परिषद, नंदुरबार Rad पदावर 

८. | डा.निरंजन अर्जुनर्पत शेटे, सहायक आयुक्त सहायक आयुक्‍त wpa, वळू संगोपन 


पशुसंवर्धन ताळपसचि,काटोल जि. नागपूर 


केंद्र,नागपूर या रिक्‍त पदावर 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र -२०२१/प्र.क्र. १४४ /पदुम-१ 


आयुक्‍त पशुसंवर्धन ताळपसचि कुरखेडा जि. 
गडचिरोली 


अ. | अधिका-यांचे नांव व सध्या कार्यरत पदस्थापनेचे । बदलीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 

क्र | ठिकाण 
ieee al 2 3 

९. | डॉ.अजित सदानंद हिरवे ,जिल्हा पश्युसंवर्धन | जिल्हा पश्युसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर रत्नागिरी (डॉ. यतिन पुजारी यांच्या बदलीने रिक्‍त 

होणा-या पदावर) 

शि डा. सुहास दादाराव ASM, सहाय्यक आयुक्त सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन तालपसचि, दारव्हा, 
पशुसंवर्धन तालुका लघुपशुवैद्यकीय जि. यवतमाळ या रिक्‍त पदावर 
सर्वचिकीत्सालय देवळी जि. वर्धा 

र १. | डॉ.संजय विश्वनाथराव डोईजोडे, सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, 
सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन जिल्हा waa  । प्रादेशिक सहआयुक्त पक्नुसंवर्धन, मुंबई विभाग, यांचे 
उपआयुक्त कार्यालय, ठाणे कार्यालय (SAR पांडुरंग बांगर यांच्या बदलीने 

रिक्‍त होणा-या पदावर ) 

१२. | डा. नामदेव बाबुराव आघाव, सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, तालपसचि, गंगाखेड, 
जिल्हा पश्युसंवर्धन अधिकारी, जि. परभणी (डॉ. फड यांच्या दि.३१.०८.२०२१ रोजी 
जिल्हा परिषद उस्मानाबाद सेवानिवृत्तीने Rat होणा-या पदावर) 

१३. | डॉ. सुनिल रामराव लहाने, सहाय्यक आयुक्‍त Waa, 

सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन ,रोग अन्वेषण विभागीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाळा, पुणे या रिक्‍त 
विभाग, पुणे पदावर 

१४. | डॉ. नयना अनिल देशपांडे, सहाय्यक आयुक्‍त सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन ,संशोधन अधिकारी 
पशुसंवर्धन ,रोग अन्वेषण विभाग, पुणे पुणे ,जेवपदार्थ निर्मिती संस्था (कोंबड्यांची देवी) या 

Rad पदावर 

१५. | डॉ.प्रशांत दयाराम भड सहाय्यक आयुक्‍त Wa, जिल्हा पश्नुसंवर्धन उप 
पशुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे आयुक्‍त कार्यालय, पुणे यांचे कार्यालय या रिक्त 
कार्यालय पसं-६ पदावर 

१६. | डा. मोहन खंडारे, सहाय्यक आयुक्त प्ठुसंवर्धन  । सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, जिल्हा Waa उप 
तालपसचि, कारंजा जि. वर्धा आयुक्त कार्यालय, नागपूर या रिक्‍त पदावर 

१७. | डा. प्रविण तिखे, सहाय्यक आयुक्‍त पश्लुसंवर्धन, | सहाय्यक आयुकत पशुसंवर्धन ,जिपसचि, वर्धा या 
तालपसचि आर्वी जि. वर्धा Rad पदावर 

१८. | डॉ. राजेश्वर देविदास कदम, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन तालपसचि धरणगाव | हिंगोली या रिक्‍त पदावर 
जि. जळगाव 

१९. | डा.यतीन भैरवनाथ पुजारी, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
जिल्हा पश्युसवंर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद 
रत्नागिरी (डॉ. नामदेव बाबुराव आघाव यांच्या बदलीने रिक्‍त 

होणाऱ्या पदावर) 

२०. | डॉ. नंदकिशोर महादेवराव अवघड, सहाय्यक सहाय्यक आयुक्‍त WRI, प्रादेशिक सहआयुक्त 
आयुक्त waa तालपसचि, दर्यापुर जि. पशुसंवर्धन कार्यालय, अमरावती (डॉ. पुनम 
अमरावती नानासाहेब नागपूरे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 

पदी) 

२१. | डॉ.संगीता नारायणराव निरगुळकर, सहाय्यक सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, विभागीय रोग 


अन्वेषण प्रयोगशाळा, नागपूर या रिक्‍त पदावर 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र -२०२१/प्र.क्र. १४४ /पदुम-१ 


सहाय्यक आयुक्‍त Wass ताळपसचि तुमसर 
जि.भंडारा 


अ. | अधिका-यांचे नांव व सध्या कार्यरत पदस्थापनेचे । बदलीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 

क्र । ठिकाण 
| १_| २ ३ 

२२. | डॉ.संजय बापुरावजी अंदुरकर नियतवयोमानाने सेवानिवृत्तीपर्यंत मुदतवाढ 
प्रक्षेत्र व्यवस्थापक, वळुमाता प्रक्षेत्र,पोहरा जि. 
अमरावती 

२३. | डा. संजित भागुराम धामणकर, सहाय्यक आयुक्‍त | जिल्हा पश्युसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
पशुसंवर्धन, विभागीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाळा, | पालघर (डॉ. अजित हिरवे यांच्या बदलीने रिक्‍त 
चिपळूण, जि. रत्नागिरी होणा-या पदावर) 

२४. | डॉ.नरेश पांडुरंग बांगर, सहाय्यक आयुक्त | सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, जिल्हा पशुसंवर्धन 
पशुसंवर्धन,प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, मुंबई | उपआयुक्त कार्यालय, ठाणे (डॉ.संजय विश्वनाथराव 
विभाग, मुंबई कार्यालय डोईजोडे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 

२५. | डॉ.सुनील गणपत गिरमे, सहाय्यक आयुक्‍त | सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, प्रादेशिक सहआयुक्त 
पशुसंवर्धन, पशुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र | पशुसंवर्धन, पुणे यांचे कार्यालय या रिक्‍त पदावर 
राज्य,पुणे कार्यालय, पसं-१३ 

२६. | डॉ.पुनम नानासाहेब नागपुरे, सहाय्यक आयुक्‍त | सहाय्यक आयुक्‍त wae, ताळपसचि, चांदुर 
पशुसंवर्धन, प्रादेशिक wads सहआयुक्त, | रेल्वे, जि. अमरावती (डॉ. साधना रामकृष्ण घुगे 
अमरावती कार्यालय यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 

२७. | डॉ.स्मिता शालीग्राम उके सहाय्यक आयुक्‍त WII, ताळपसचि कळमनुरी, 
सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन ताळपसचि अर्धापुर | जि. हिंगोली (डॉ. शामसुंदर उडतेवार यांच्या दि. 
जि. नांदेड ३१.०८.२०२१ रोजी सेवानिवृत्तीने रिक्‍त होणा-या 

पदावर) 

२८. | Sat. डी. गर्ज सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, जिल्हा Was उप 
जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद | आयुक्‍त कार्यालय, अहमदनगर या रिक्‍त पदावर 
नाशिक 

२९. | ST. साधना रामकृष्ण घुगे, सहाय्यक आयुक्‍त सहाय्यक आयुक्‍त WMA, ATTA, अचलपूर 
पशुसंवर्धन तालपसचि, चांदुर रेल्वे जि. अमरावती | जि. अमरावती 

(डॉ. संजय कावरे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर) 

३०. | SIDA बाळासाहेब बनसोडे, सहाय्यक आयुक्‍त  । सहाय्यक आयुक्त TAA तालपसचि, जाफ्राबाद 
पशुसंवर्धन वळु संगोपन केंद्र, हर्सुल,औरंगाबाद | जि. जालना या रिक्‍त पदावर 

३१. | डॉ.नितिन विठठलराव ठाकरे , सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन महाराष्ट्र पश्लुधन 
सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, प्रादेशिक | विकास मंडळ ,नागपूर या रिक्‍त पदावर 
पशुसंवर्धन सहआयुक्त, नागपूर कार्यालय 

३२. | डा.हरीराम सोमाजी वरठी, सहाय्यक आयुक्‍त सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, जिल्हा पश्ुसंवर्धन उप 
पशुसंवर्धन, तालपसचि, मुल जि. चंद्रपूर आयुक्त कार्यालय, चंद्रपूर या रिक्‍त पदावर 

३३. | डॉ. संजय मधुकरराव कावरे ,सहाय्यक आयुक्‍त | सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन, तालपसवि, वरूड जि. 
पशुसंवर्धन तालपसचि अचलपूर जि. अमरावती  । अमरावती (डॉ. गिरी यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 

पदावर) 

३४. | डा. अतुल देवराव डांगोरे, सहाय्यक आयुक्‍त पश्युसंवर्धन, तालपसचि, 


लाखांदूर, जि. भंडारा या रिक्‍त पदावर 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र-२०२१/प्र.क्र. १४४ /पदुम-१ 


२. उपरोक्त तक्त्यातील बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी बदली आदेशा प्राप्त होताच सुधारित 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ हजर व्हावे व संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी त्यांना तात्काळ 
कार्यमुक्त करावे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी बदलीच्या पदावर हजर झाल्यानंतर तात्काळ कार्यभार 
हस्तांतरण प्रमाणपत्रासह त्यांचा रुजू अहवाल आयुक्‍्त,पश्युसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांच्यामार्फत विहित मार्गाने शासनास न चुकता विनाविलंब सादर करावा. 


३. आयुक्त, पशुसंवर्धन, पुणे यांना कळविण्यात येते की, विहीत कालावधीत संबंधित अधिकारी 
रूजू न झाल्यास अथवा त्यांना कार्यालय प्रमुखांनी कार्यमुक्‍त/रुजू करण्याची कार्यवाही तात्काळ न 
केल्यास त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित करावी व तसा अहवाल शासनास 
तात्काळ सादर करावा. याबाबतच्या कार्यवाहीचा अहवाल d.shedmekhe@nic.in या इ-मेल वर 
सादर करावा. 


४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या छण७/.॥चीवा१०1.200॥] या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२१०८०९११२८२९४४०१ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Dilip JAIRAM 
Shedmekhe 
(दि. ज. होडमेखे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मंत्री (पश्नुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. मा. प्रधान सचिव (पदुम) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद. 
६. सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय), WRI आयुक्तालय, पुणे 
७. प्रादेशिक Wass सहआयुक्त, मुंबई/नाशिक/नागपूर/पुणे/लातूर/औरंगाबाद/अमरावती. 
८. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, पुणे. 
९. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, पशुवैद्यकीय जेव पदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे. 
qo, जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, सर्व जिल्हे. 
११. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व जिल्हे. 
१२. महाळेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र -२०२१/प्र.क्र. १४४ /पदुम-१ 


१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई 
१५. सर्व संबंधित अधिकारी (व्दारा -आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 
१६. कार्यासन पदुम-१ (निवड नस्ती). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


